कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) (तांत्रिक/अतांत्रिक) 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस 
करण्याकरिता विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विपस-२०२२/प्र.क्र.१०/व्यशि-१ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: १२ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ: - (9) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्यशिअ-२०१६/ 
(प्र.क्र.५४/१६)/व्यशि-१, दि.२० एप्रिळ, २०१६. 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, 

दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९. 

प्रस्तावाना: 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 

प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) (तांत्रिक/ अतांत्रिक) 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता संदर्भ क्र.(१) येथील दिनांक २० एप्रिल, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. तथापि, 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. (2) येथील दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता अनुसरावयाच्या 
कार्यवाहीबाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार संदर्भ क्र. (9) येथील दि. १६ एप्रिल, २०१६ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
(तांत्रिक/अतांत्रिक) संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता गठीत विभागीय पदोन्नती 
समितीचे पुनर्गठण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखाली व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (राजपत्रित) (तांत्रिक/अतांत्रिक) संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन 
करण्यात येत आहे: 


ha सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव, Ged विकास, रोजगार व अध्यक्ष 
उद्योजकता विभाग 


२ | सह सचिव (व्यशि)/उपसचिव (व्यि), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३ | संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः विपस-२०२२/प्र.क्र.१०/व्यशि-१ 


४ | मागासवर्मीय अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातील मंत्रालयीन गट-अ 
संवर्गातील मागासवर्मीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध 
नसल्यास गट-ब संवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी) 

५ | अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी cara), ores विकास, रोजगार व | सदस्य सचिव 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. तसेच व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारितील 
गट-क मधून गट-ब (राजपत्रित) (तांत्रिक/अतांत्रिक) संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस 
करण्याकरिता खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन करण्यात येत आहे: 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सह सचिव (व्यशि)/उपसचिव (व्यशि), ares विकास, रोजगार व उद्योजकता सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३ | मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातील मंत्रालयीन गट-अ 
संवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध 
नसल्यास गट-ब संवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी) 

४ | सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | सदस्य सचिव 


३. शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी पदोन्नती देण्याच्या संदर्भात निर्गमित केलेल्या 
आदेशातील तरतुदी तसेच संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी, सेवाप्रवेश नियम, 
अधिकारी/कर्मचारी यांची अद्ययावत सेवाजेष्ठता यादी, अद्ययावत गोपनीय अहवाल, विहित प्रमाणित 
केलेली बिंदूनामावली इत्यादी बाबी विचारात घेवून, विभागीय पदोन्नती समितीने कार्यवाही करणे 
आव्यक आहे. 

४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०११२११४५१६३४०३ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRADEEP SAHEBRAO| दवय कक” 


4,20=be718a656a063523ecdbac5e75 1 30d8b7a4674a77a2691 e4bf21582d392 
88329, pseudonym=323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 


SHIVTARE णा का 
(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव. 
५. प्रधान सचिव, pred विकास, रोजगार व उद्योजकता, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विपस-२०२२/प्र.क्र.१०/व्यशि-१ 


८. सह सचिव/ उप सचिव, कौठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 

९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (Fd), मुंबई-४०००५१. 

qo. सर्व विभागीय सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालकांमार्फत). 

११. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


